सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२/सह दुय्यम निबंधक 
वर्ग-२ व मुद्रांक उपअधिक्षक या दोन समकक्ष 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२२ ची 
अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: आस्थाप-२०२२/प्र.क्र.४७८/म-१(धोरण) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २४ मार्च, २०२३ 


वाचा:-१) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन अधिसूचना, क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 

दि.२१.६.२०२१ 

२) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.का.९/आस्था-३ 
अंतिम ज्ये.या.२०२२/वर्ग-२/६३६, दि.१७.३.२०२२ 

३) महसूल व वन विभाग, शासन आदेश क्र.आस्थाप-२०२१/१३४/प्र.क्र.२१/म-१(धो), 
दि.६.४.२०२२ व दि.२०/६/२०२२ 

४) नोंदणी महा.व मुद्रांक नियंत्रक,महाराष्ट्र राज्य यांचे ज्ञापन क्र.जा.क्र.१/आस्था-३/मानीव 
दिनांक /१११३, दि.२६.४.२०२२ 

५) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.का.९/ 
आस्था-३/अंतिम ज्ये.या.२०२२/वर्ग-२/२३००/२२, दि.१६.९.२०२२ 


झासन परिपत्रक:- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ अन्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांची ज्येष्ठता यादी प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे यांबाबत सर्वकष धोरण/नियम निश्चित 
करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ येथील नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
यांच्या दिनांक १७.३.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक विभागातील सह जिल्हा 
निबंधक वर्ग-२/सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ व मुद्रांक उपअधीक्षक या दोन समकक्ष संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.१/१/२०२२ रोजीची सामायिक सेवा ज्येष्ठता यादी अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त आक्षेप/त्रुटी/वास्तविक चुका इ. बाबी 
विचारात घेवून प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. 


०२. आता, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक विभागातील सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२ /सह दुय्यम निबंधक 
वर्ग-२ व मुद्रांक उपअधीक्षक या दोन समकक्ष संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 9/9/2022 रोजीची अंतिम 
सेवाज्येष्ठता यादी सामान्य प्रशासन विभागाने निश्चित केलेल्या संदर्भ क्र.१ येथील अधिसूचनेतील 
नियमावलीनुसार सोबत जोडलेल्या “ परिशिष्ट-अ” प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. तसेच शासन आदेशा 
दिनांक ६.४.२०२२ अन्वये मानीव दिनांक मंजूर करण्यात आल्याने व नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे ज्ञापन क्र. जा.क्र.१/आस्था-३/मानीव दिनांक/१११३, दिनांक २६.४.२०२२ अन्वये 
श्री.आर.एम.गायकवाड यांना सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२ या संवर्गातील मानीव दिनांक मंजूर करण्यात आल्याने 
दिनांक १.१.२००८ ते दिनांक १.१.२०२२ रोजीच्या सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये श्री.आर.एम.गायकवाड यांच्या नावाचा 
समावेश करुन सेवाज्येष्ठता सूचीमध्ये दुरुस्ती करुन “ परिशिष्ट-ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात 
येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आस्थाप-२०२२/प्र.क्र.४७८/म-१(धोरण) 


०३. प्रस्तुत ज्येष्ठता यादी ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील 
तरतुदीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. सदरहू सामायिक ज्येष्ठतासूची नियमितरित्या सह जिल्हा निबंधक 
वर्ग-२, सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ व मुद्रांक उपअधीक्षक या दोन संवर्गात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची 
आपापसातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. 


०४. सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२, सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ व मुद्रांक उपअधीक्षक या दोन संवर्गाची अंतिम 
सामायिक ज्येष्ठतासूची पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ 
मध्ये दि.४/५/२०१७ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाविरुध्द राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०७/२०१७ च्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


०५. सरदर जेष्ठता यादीबाबत काही त्रुटी/आक्षेप असल्यास हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांत लेखी स्वरुपात आवश्‍यक त्या कागदपत्रांसह विहित मार्गाने शासनाच्या निदर्शनास आणाव्यात. 


०६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक क्रमांक २०२३०३२४१५४६०७४४१९ असा आहे. सदर शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने SATYANARAYAN tac य 


SHIVPRASAD BAJAJ DEPARTMENT 


Date: 2023.03.24 15:54:18 +05'30' 


सहपत्र: परिशिष्ट-“अ ” व “ब” (डॉ. सत्यनारायण बजाज) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
२. मा.उमुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
३. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई-३२ 
४. मा. अप्पर मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय मुंबई-३२ 
५. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक निरीक्षक महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता)१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
७. कोषागार अधिकारी, पुणे 
८. उपसचिव,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
९. म-१(आस्थापना)/महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१०. कार्यासन निवडनस्ती म-१ (धोरण). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग,आस्थाप-२०२२/प्र.क्र. ४७८/२०२२/म-१(धोरण), दि २४/३/२०२३ सोबतचे परिशिष्ट 


'परिशिष्ट-अ 


१) संवर्गाचे नाव - सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२/ सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ व मुद्रांक उपअधिक्षक 


२) वेतनश्रेणी-$-९५-४१८००-१३२३०० 


३ )दि.०१.०१९.२०२९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचा-यांची) 


डा मदर पदाचे जन्मदिनांक नियम ३(२)(अ) नुसार सेवानिवृत्तीचा 

* ज्येष्ठता | शासकीय कर्मचा-याचे नांव (दिनांक - प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष रुजु जेष्ठतेचा दिनांक | दिनांक (दिनांक - शैक्षणिक अर्हता शेरा 
क्र : नियुक्तीचा मार्ग दिनांक 

क्रमांक महिना-वर्ष) दिनांक महिना-वर्ष) 
र्‌ 3 a eS Ree = 
| १ | 3 [at आर.जी. मोतीराळे = | नियमित प १०-रला-६६ अनु. 28-Feb-2¥ ,प्र. वेध/वि.चो. 
२ | २ श्री. एस. सी. कदम नियमित पदोन्नती | १९-१॥1-६५ ४-१॥॥-०६ १-५॥॥-०६ ३९-१1-२३ बी.ए. वि.चो. 
३ | 3 श्री. डी. डी. कदम नियमित पदोन्नती | ९०-उपा-६५ ¥-Apr-o8 @-Apr-o8 30-Jun-23 एम.ए. वि.चो. 
४ | ४ श्रीमती ए. ए. तांदळे नियमित पदोन्नती | १०-0--६७ ७-५७-०६ १-१॥७॥-०६ ३९-0(-२५ बी.एस.सी. जा.प्र. वैध 
& | ५__|श्री. ए. व्ही. चटलावार नियमित प १५-५०१-६५ १-५७-०६ 30-Nov-83 बी.एस.सी. 
a | ६ श्री. ए. एस. चाटे नियमित पदोन्नती | ९८-व्ा-६६ भ.ज.(ड) १७-१1॥9१-०७ ३९-उपा-२४ 
| ७ | © |श्री. आर. व्ही. पगार नियमित पदोन्नती | ९-331-६९ ३९-])९०-२६ 
८॥ ८ श्री. एस. ए. तरासे नियमित पदोन्नती | 4&-Jan-90 १७-१19१-०७ ३९-उन्चा-२८ 
९ | ९ lait. आर. वाय. सोनाळे नियमित पदोन्नती | १५-उप्पा-६८ 29-May-09 3o-Jun-2 
| ९० | go [ait .पी. एस. देशपांडे नियमित पदोन्नती | १५-१19१-६९ १७-१19१-०७ 
| १९ | १९ fait. बी. ए. समुद्रे नियमित पदोन्नती | १४-१॥9१-६८ 29-May-09 
१२| १९२ श्री. डी. आर. पाटील नियमित पदोन्नती | ९-उपपा-६४ 2\9-May-ol9 
१३ | ९३ श्री. के. एस. कांबळे नियमित पदोन्नती | ५-१॥1-६९ र १७-१॥9४-०७ ; 
ew | ९४ sit. एस. एस. मानभाव नियमित पदोन्नती | २९९-गपा-६७ १७-१1॥9१-०७ १७-१19१-०७ ३०-उापा-२५ बी.ए. 
श्री. व्ही. जी. रघुवंशी अ -Mar-&% खुला ७-१1॥३१-०७ ७-१॥३१४-०७ -Mar- बी.टेक 
१५ |, १९५ व्ही. घुवंश समायोजनाने (0 ११६ चुर १७-१॥३१-० १७-१॥9१-० 3%-Mar-22 
१६ | १९६ fait. ए. आर. मोहिते नियमित पदोन्नती | ९-उपता-६६ 
ee | ee | श्री. आर. एस. देशकर नियमित पदोन्नती | ९-उपा-६४ १२-१॥)१-०८ 22-May-06 3%May-22 
१८ | ९८ श्री. व्ही. डी. गागुडे नियमित पदोन्नती | ११-१॥७१-६८ १२-१॥३१-०८ @2-May-06 3&-May-2& 
अतिरिक्त संव 
. पाटील -Aug-&9 -Jan- -Jan- Ane: 
| Fas | श्री. सुनिल एम. पाटील संमायोजचाने 3-Aug-& 2o-Jan-%o 2o-Jan-%o 32-Aug-24 
श्रीकांत अतिरिक्‍त संव 
. श्रीकां -Oct-&9 -Jan- -Jan- -Sep- 

२०| २० श्री. सोनवणे सभायाजनाने १-0ल-६ २०-उक्मा-१० २०-उक्मा-१० ३०-$शा-२५ 
२१|। १२१ श्री. एस. जे. घार्गे नियमित पदोन्नती | २-उप्ा-६७ 28-May-20 28-May-20 3o-Jun-2& 
22) 22 श्री. आर. एम. गायकवाड ।नियमित पदोन्नती ९-ठप्ा-६७ ४०३२४ 28-May-20 3%-May-2& 
23) ९३ श्रीमती के. व्ही. मेहेर नियमित पदोन्नती | १७-५श]-६५ 28-May-20 28-May-20 30-Sep-23 
२४ | २४ श्री. सतीश. डी. कुलकर्णी | नियमित पदोन्नती | ९५-])९०-६५ खुला ३९-१॥9१-९२ ९-उप्पा-९२ ३१-0ल-२३ वि.चौ. 
२५ | २५ श्री. सौ. आर. मोरे नियमित प १०-0ल-६४ 3%-May-&2 ३९-0ल-२२ 


x || :संदर पदावरील जन्मदिनांक नियम ३(२)(अ) नुसार ae सेवानिवृत्तीचा 
* ज्येष्ठता | शासकीय कर्मचा-याचे नांव (दिनांक - प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष रुजु जेष्ठतेचा दिनांक | दिनांक (दिनांक - शैक्षणिक अर्हता शेरा 

क्र : नियुक्तीचा मार्ग दिनांक 

क्रमांक महिना-वर्ष) दिनांक महिना-वर्ष) 
२६। २६ श्रीमती एस.सी.मोरे (रावते) | नियमित पदोन्नती | 2Jun-8& 3%-May-&2 30-Jun-22 जा.प्र.वैध/ वि.चो. 
ew] २७ श्री. एन. जी. यंबडवार नियमित प २५-0ल॑-६६ ३९-१॥9१-९२ ३९-0ल-२डॅ 
२८ | १२८ श्री. पी. यु. खटावकर नियमित पदोन्नती | ६-0ल-६९ व्मिप्र ३९-१॥७१-१२ ९-यप्पा-९२ ३९-0ल-२७ जा.प्र. वैध 
२९| २९ _ |श्री. एस. एस. सिधये नियमित प &-Jan-&& खुला २७-उप्पा-९३ 28-Jun-83 32-Jan-23 'एच.एस.स 
३० | ३० श्रीमती ऐ. डी. म्हसकर नियमित प २-उपा-दरध खुला 29-Jun-23 29-Jun-23 ३९-उपा-२२ 'एच.एस.स॑ 
३१। ३१ श्री. एस. पी. बागुल नियमित पदोन्नती | २९-])९०-६५ इमाव 29-Jun-22 28-Jun-22 3%-Dec-23 बी.कॉम. 
BR] ३२ qe AST नियमित पदोन्नती | 22-Jun-84 अनु.जमाती २७-यपा-१३ २९-उप्पा-१३ 30-Jun-23 एच.एस.सी. जा.प्र. वैध/ feat. 
३३॥ ३३ श्री. व्ही. डी. कळंबे नियमित प 86-May-89 | अनु.जम 29-Jun-23 2e-Jun-23 3e-May-2& 'एस.एस.स॑ जा.प्र. वेध 
av] ३४ [atu बी. आटोळे नियमित प २-एला-७० भ.ज.(क) 29-Jun-23 23-Jun-23 28-Feb-26 'एच.एस.स॑ जा.प्र.वेध 
34] ३५ श्री. बी. टी. घोंगडे नियमित पदोन्नती | ९९-व्णा-६८ भ.ज.(क) २७-यपा-१३ २९-उप्पा-१३ ३०-उण्ा-२६ बी.ए. जा.प्र. वैध 
३६ | ३६ [aL डी. एम. देशपांडे | नियमित प @3-Apr-8& खुला ३९-१॥३१-१९६ &-Jun-%& ३०-4फा-२४ बी.कॉम 
३७ | ३७ श्री. आर.जी. जानकर नियमित प १-१॥७१-७० भ.ज.(क) ३१९-१॥१)/-१६ द-तपा-९६ ३०-३७-२८ | aa | जा.प्रवेध/ 
३८ | ३८ lat. एस. जो. पाव नियमित प २४-उ8॥-७१ भ.ज.(क) ३९-१19१-१६ ८-उपा-१६ Janet | बी.कॉम. | जा.प्र. वैध 
३९| ३९ श्री. व्ही.एल. बानकर नियमित प ९-वप्णा-६६ खुला ३९-१॥9१-१९६ २०-उपपा-१९६ ३१-१18१-२४ 'एच.एस.स॑ 
४० | vo [str व्ही. एम. तामोरे | नियमित प Ranke | विमाप्र | ३१९-१॥३१-१६ Qo-Jun-2& Rane | S| जा.प्र. वेध 
४१| ४९१ ।श्री. एस. के. चौबळ नियमित प ११९१-५७-६५ खुला ३१९-॥9१-१६ ९-चप्णा-१६ 30-Apr-23 'एच.एस.स 
BI] ४२ पया, नियमित पदोन्नती | २५-५॥४-६८ अनु.जाती 32-May-%& go-Jun-%& 32-Aug-2& बी.कॉम. एस.वाय. जा.प्र. वैध 
४३| ४३ |श्री. एम. डी. ater | नियमित प २३-0९०-६४ अनु. ३१९-१1३१-१६ २०-उपा-९६ ३९-0)०८-२२ एस.एस.सी. जा.प्र. वेध 
४४| vy [a एस.बी. तेलतुंबडे | नियमित प १-ला-६४ अनु. जाती ३९-१॥३१-१६ &-Jun-%& ३९-३॥४-२२ बी.ए. जा.प्र. वैध 
४५ | ४५ [atl ए. जी. यादव नियमित प २८-६शा-६४ भ.ज. (ब) ३१-१19१-९६ ७-उपा-९६ ३०-६ल-२२ एच.एस.सो. aim, वेध / वि.चो. 
४६| ४६ श्री. जी. टी. बाखडे | नियमित प 3-Dec-&9 इमाव ३९-१॥७१-१६ ८-उपा-९६ ३१-0०८-२५ | बी.कॉम. | 
४७| vo श्री.एम.व्ही. अंगाईकर | नियमित प B-Jun-&% इमाव ३९-१॥9१-१९६ १५-उपा-९६ ३०-व्ा-२२ एम.कॉम. 
ve] we ।श्री. ए. बी. औतव नियमित प é-Jun-&6 इमाव ३९-१॥३१-१६ ८-उपा-९६ 3o-Jun-2& बी.कॉम 
४९।॥ ४९ ait. आय.जे. शेगेव नियमित प ९४-६ला-६४ इमाव ३९-१॥9१-१६ S-Jun-2& 30-Sep-22 बी.ए. 
uo] ५० [ait व्ही. बी. देशमुख नियमित पदोन्नती | 2-Aug-&¥ खुला 3%-May-2& 83-Jun-R& ३९१९-५४-२२ एम.कॉम. 
ae] ५१ श्रीमती बी. के. मेश्राम  ।| नियमित प १८-उपा-६८ अनु.जम ३९-१॥9१-१९६ ९-तप्ा-९६ ३०-गप्रा-२६ | | जा.प्र. वैध 
५२| ५२ श्री. व्ही. बी. तेलंग अ | नियमित प १६-१1१-६६ इमाव ३९-१19१-१६ ९-उप्पा-९६ ३१-१॥३9-२४ | बी.कॉम. __ | 
4s] ५३ | श्रीम. एच.एम. जगताप नियमित प १०-उ91॥-६९ खुला ३९-१॥9१-९६ Qo-Jun-2& ३९-उ-२७ | a | 
ay] ५४ । श्री. एस.ए. हिंगाणे नियमित प ९४-उ्चा-७० खुला ३९-१॥३१-१६ १४ॅ-उप्ा-९६ Be Jan-Re बी.ए. 
५५। ५५ । श्री. एम.एस. महाब नियमित प १-१॥७१-७२ खुला ३९-१॥9१-९६ ९-उणणा-९६ ३०-३७॥-३० | बी.कॉम. | 
ua] ५६ [ait एम.बी. चव्हाण नियमित प श-वणा-दर्ध अनु. ३९-१॥9१-१९६ &-Jun-%& 3&May-2 एम.कॉम. जा.प्र. वैध 
५७| ५७ श्री. शैलेंद्र एह. गायकवाड | नियमित प 28-Jun-89 अनु. जाती ३९-१॥9१-१६ ९-उपा-९६ ३०-वप्ा-२५ जा.प्र. वेध 
८८ | ue [atta खंडेराय | नियमित प 20-Sep-&& इमाव ३९-१19१-१६ २-गपा-९द ३०-5श-२३ | बी.कॉम. | 


अ. F सदर पदावरील जन्मदिनांक नियम ३(२)(अ) नुसार दिनांक सेवानिवृत्तीचा 
* ज्येष्ठता | शासकीय कर्मचा-याचे नांव (दिनांक - प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष रुजु जेष्ठतेचा दिनांक | दिनांक (दिनांक - शैक्षणिक अर्हता शेरा 
क्र . नियुक्तीचा मार्ग दिनांक ह 
क्रमांक महिना-वर्ष) दिनांक महिना-वर्ष) 
५९| ५९ [at जो. एम. ब नियमित प \9-Sep-&9 93-Jun-2& 30-Sep-24 
६० | ६० (विसपुते) न नियमित पदोन्नती | 23-Jan-84 ३९-वव्चा-२३ 
६१ | ६१ श्रीमती पी. पी. घोल | नियमित प -वणा-७१ ३१-१॥३१-९६ इ-उएा-९६ ३१-उपा-२९ बी.कॉम. 
६२| ६२ |श्री. एम. ए. देशमुख नियमित प ९-वृ्णा-६८ 9-Jun-2& 3&-May-2& a 
६३| ६३ श्री. पो. आर. भोई नियमित प २-वृप्ता-६७ ७-उपा-१६ ३०-बृप्ा-९५ 
६४ | ६४ श्री. टी.एल. गंगावण नियमित ७-५ ४2-७० ३९-५॥४-२८ 
६५ | ६५ श्रीमती सी.बी. बागुल नियमित पदोन्नती | ५-६ल-६५ 9-Jun-2& 30-Sep-23 
६६। ६६ | श्री. ए.एन. फडतरे नियमित पदोन्नती | 30-Apr-89 खुला ३१९-१॥9१-१६ ७-उपा-९६ ३०-५]1-२५ बी.ए. 
६७ | ६७ श्री. बी. एस. जाधव नियमित पदोन्नती | &-Jan-8& Be Jan-2 
ec] ६८ [ai एस. एस. कोळी नियमित पदोन्नती | ९५-१॥७१-७३ 3&May-38 
६९ | ६९ [ated बी.डी. सरवदे | नियमित ६-ाल-६८ | विमाप्र | २८-"ल-२६ 
|७०| wo | श्री. आर.एस. डहाळे नियमित पदोन्नती | ९३-१॥1-६६ ९-वण्णा-१६ ३९-॥त्रा-२९४ 
| ७१ | | ७१ | |श्रीम.ए. के. कुलकर्णी(देव) | AW, के. कणी (देव) नियमित प २-५॥1-६९ १०-उपा-१९६ 30-Apr-29 
७२| ७२ [sat डी. पिसाळ | नियमित प 22-Aug-&19 o-Jun-2& 3-Aug-2& 
03 | ७३ ||श्री. एस. आर. ठाव नियमित प 20-Mar-0 9-Jun-&& 3&-Mar-R¢ बी.ए. 
ox] ow श्री. एस.आर. चव्हाण नियमित प १७-उप्ता-६९ ३९-१॥३१-१६ २३-उपा-९६ ३९-वणा-२७ बी.कॉम. 
७५। ७५ श्री. एच. एम. जम नियमित प १५-१॥७१-६७ ३९-१19१-२५ ब 
७६| ७६ [aU के. नंदकर नियमित प é-Jan-0& 3&-May-2& 9-Jun-2& BR Jan-33 जा.प्र. वेध/निलंबित 
joe] ७७ श्री. सी. पी. चोधरी | नियमित प 28-Oct-9¥ 32-Oct-32 प 12 
wc] ७८ श्री. एम. बो. खामकर नियमित प १६-१॥१-७४ 3%-Mar-32 
७९। ७९ श्री. एस.व्ही. जाधव नियमित प १९९-वाप्ा-७४ 3o-Jun-32 
८० | _८०__श्री. के. पी. चोधरी | नियमित प १३-१॥81-६९ इे-यपा-९६ ३९-१॥81-२७ 
cy | ८१ _[श्री. एस. बी. झोटींग | नियमित प १-यृष्ता-६७ १३-नएा-९६ ३१-१॥9१-२५ बी.एस.सी. 
cz] ८२ [aT | नियमित पदोन्नती | &Mar-@o sara 3%-May-2& @a-Jun-2& Re-Feb-2e Wa. waa, wT, aa 
८३।॥ ८३ [at के. आर. मोरे नियमित प 6-Nov-86 अनु जम 3%-May-2& e-Jun-2& 30-Noy-2& एच.एस.सी. जा.प्र.वैध 
८४| ८४ lat. डी. आर.जोशी नियमित प १९५-उपा-६७ खुला ३९-१॥३१-१९६ QB-Jun-2& ३९-उपा-२५ एम.ए. | fat 
८५। cy alt. एस. व्ही. मुळे नियमित प &-Jun-&& इमाव ३१९-१॥9१-१६ २४ॅ-उापणा-१६ 3o-Jun-2¥ बी.एस.सी. 
८६ | ८६ श्री. जो. बी. सातदिवे | जी. बी. सातदिवे नियमित प 22-Apr-90 अनु. जाती 3%-May-2& १-५॥४-१६ ३०-५॥७॥-२८ एस.एस.सी. 
८७ | ८७ र ae नियमित पदोन्नती | ¢3-May-&¥ अनु.जमाती ३९-१॥9१-१६ &-Aug-2& 32-May-22 wave. जा.प्र. वैध 


Digitally signed by SATYANARAYAN SHIVPRASAD BAJAJ 

SATYANARAYAN DN: CN = SATYANARAYAN SHIVPRASAD BAJAJ, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND FOREST 


SHIVPRASAD BAJAJ DEPARTMENT 


Date: 2023.03.24 15:54:35 +05'30' 


(डॉ. सत्यनारायण बजाज) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२/सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ व मुद्रांक उपअधीक्षक ज्येष्ठतासूची मधील 
श्री.आर.एम.गायवकवाड यांना शासन आदेश दिनांक &.¥.2022 रोजी पदोन्नतीचा मानीव 
दिनांकाच्या अनुषंगाने सेवाज्येष्ठता सूचीमध्ये सुधारणबाबतचे 


परिशिष्ट“ ब ” 


पंवर्गाचे नांव :- सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२/सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ व मुद्रांक उपअधीक्षद 


पदोन्नतीचा मानीव दिनांक: महसूल व वन विभाग,शासन आदेश क्र.आस्थाप-२०२१/१३४/ 


प्र.क्र.२९/म-१(धोरण), दि. ६.४.२०२२ 


येष्ठता सूची वर्ष | सुधारित येष्ठता सूचीतील क्रमानंतर | ज्येष्ठता सूचीती 
अनुक्रमांक क्रमापूवी 
दि.१.१.२००८ ६०-अ श्री.एस.एम.जाधव यांच्या नंतर | श्री.के.आर.दंवगे यांच्या पूर्व 
दि.१.१.२००९ ४२-अ श्री.एस.एम.जाधव यांच्या नंतर | श्री.के.आर.दंबगे यांच्या पूर्व 
दि.१.१.२०१० ३९-अ श्री.एस.एम.जाधव यांच्या नंतर | श्री.के.आर.दंवगे यांच्या पूर्व 
दि.१.१.२०११ ३४-अ श्री.एस.एम.जाधव यांच्या नंतर | श्री.के.आर.दंवगे यांच्या पूर्व 
दि.१.१.२०१२ ८-अ श्री.एस.एस मिसाळ यांच्या श्री.के.आर.दंबगे यांच्या पूर्व 
नंतर 
दि.१.१.२०१३ ८-अ श्री. एस.एस मिसाळ यांच्या | श्री.के.आर.दंबगे यांच्या पूर्व 
नंतर 
दि.१.१.२०१४ ३-अ श्री. एस.एस मिसाळ यांच्या  ।श्री.के.आर.दंवगे यांच्या पूर्व 
नंतर 
दि.१.१.२०१५ ३-अ श्री. एस.एस मिसाळ यांच्या  श्री.के.आर.दंवगे यांच्या पूर्व 
नंतर 
दि.१.१.२०१६ ३-अ श्री.आर.बी.डोंगरे यांच्या नंतर । श्री.एस.सी.कदम यांच्या पूवी 
दि.१.१.२०१७ ४-अ श्री. आर.बी.डोंगरे यांच्या नंतर | श्री. एस.सी.कदम यांच्या पूर्व 
दि.१.१.२०१८ ३-अ श्री. आर.बी.डोंगरे यांच्या नंतर | श्री. एस.सी.कदम यांच्या पूर्व 
दि.१.१.२०१९ ३-अ श्री. आर.बी.डोंगरे यांच्या नंतर | श्री. एस.सी.कदम यांच्या पूर्व 
दि.१.१.२०२० २-अ श्री. आर.बी.डोंगरे यांच्या नंतर | श्री. एस.सो.कदम यांच्या पूर्व 
दि.१.१.२०२१ २-अ श्री. आर.बी.डोंगरे यांच्या नंतर | श्री. एस.सी.कदम यांच्या पूर्व 
दि.१.१.२०२२ १-अ श्री. आर.जी.मोतीराळे यांच्या | श्री. एस.सो.कदम यांच्या पूर्व 
नंतर 
GATVANABRAVAN ॥ व त चच 


ashtra, 
ENUE AND FOREST DEPARTME! 


SHIVPRASAD BAJAJ Dater£028.03.24 155450 #0590 


( डॉ. सत्यनारायण बजाज ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


AD BAY. 
INMENT OF MAHARASHTRA, 


